भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या 
बदली / पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०/प्र.क्र.६६ /२०२०/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: १८.०२.२०२० 
शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाली नमूद 
केलेल्या अधिका-याची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ-११२०/प्र.क्र. (4) (१० /२०२०/दहा, दिनांक 
१२.०२.२०२०, १३.०२.२०२०, १४.०२.२०२० आणि १५.०२.२०२० नुसार पुढील प्रमाणे बदलीने नियुक्‍ती / पदस्थापना 
करण्यात आल्या आहेत. 
अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम नियुक्तीचे पद 
(दिनांक १२.०२.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या) 
श्री.ए.बी. पे, (२००४) TT प्रशासन, | भारतीय प्रशासन सेवेच्या अधिकालिक 
सह सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल | मुंबई. वेतन श्रेणीत पदोन्नती देऊन प्रशासकीय 
व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. कारणास्तव व लोकहितास्तव रिक्‍त 
पदावर नियुक्‍ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 


डा.माधवी खोडे-चवरे, भाप्रसे, (२००७ | महापालिका आयुक्‍त, जळगाव | प्रशासकीय कारणास्तव व 


संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर. महानगरपालिका, जळगाव. लोकहितास्तव Rat पदावर नियुक्‍ती 
करणे आवश्‍यक असल्याने. 

श्री.लक्ष्मीनारायण मिश्रा, पे, | जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. प्रशासकीय कारणास्तव व 

(२०१२) लोकहितास्तव Rat पदावर नियुक्‍ती 

आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे. करणे आवश्यक असल्याने. 

श्रीमती पवनीत कौर, भाप्रसे, (209%) | आयुक्त, आदिवासी संशोधन व | प्रशासकीय कारणास्तव व 

दीर्घमुदतीच्या रजेवर. प्रशिक्षण संस्था, पुणे. लोकहितास्तव Rat पदावर नियुक्‍ती 
करणे आवश्‍यक असल्याने. 


(दिनांक १३.०२.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या) 
श्री.एम.डी.पाठक, भाप्रसे, (१९९१) प्रधान सचिव (२),नगर विकास | प्रशासकीय कारणास्तव व 


प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व | विभाग, मंत्रालय, मुंबई. लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. करणे आवश्यक असल्याने. 


&. श्रीमती मनिषा पाटणकर-म्हेसकर, | प्रधान सचिव व मुख्य | प्रशासकोय कारणास्तव व 
भाप्रसे, (१९९२) राजशिष्टाचार अधिकारी, | लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्ती 
छ. 


प्रधान सचिव (२),नगर विकास विभाग, | सामान्य प्रशासन विभाग, | करणे आवश्‍यक असल्याने. 
मंत्रालय, मुंबई. मंत्रालय, मुंबई. 
7 श्रीमती जयश्री भोज, भाप्रसे, (२००३) | अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, | प्रशासकोय कारणास्तव व 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र | बृहन्मुंबई महानगरपालिका, लोकहितास्तव Rat पदावर नियुक्‍ती 
राज्य चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक | मुंबई. करणे आव्यक असल्याने. 
कार्य विकास महामंडळ, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०,/प्र.क्र.६६/२०१०/दहा 


अधिका-याचे नांव व पदनाम 
श्री.डी.एम.मुगळीकर, भाप्रसे, (२००६) 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री 
साईबाबा विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी. 
डॉ.व्ही.एन.सुर्यवंशी, भाप्रसे, (२००६) 
दिनांक १६.०१.२०२० च्या बदली 
आदेशामध्ये अंशात: बदल करून. 
श्री.सचिद्र प्रताप सिह, भाप्रसे, (२००७) 
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे. 
श्री.सी.के.डां पै, (२०१०) 
सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
श्री.पी.सिवा संकर, भाप्रसे, (२०११) 
जिल्हाधिकारी, परभणी. 


९. 
१२. 
१३. 


श्री.एम.देवेदर सिह पै, (२०११) 
महापालिका आयुक्‍त, लातूर 
महानगरपालिका, लातूर. 


जिल्हाधिकारी, परभणी 


महापालिका आयुक्त, कल्याण- 
डोंबिवली महानगरपालिका, 
कल्याण. 

आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे. 


महापालिका आयुक्त, मीरा 
भाईंदर महानगरपालिका, 
भाईंदर. 

जिल्हाधिकारी, नांदेड. 


जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 


(दिनांक १४.०२.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या) 


श्री.ए.के.डोंगरे, भाप्रसे, (२००७) 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. 


श्री.अभिजीत बांगर, 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. 


श्री.आर.बी.भोसले, भाप्रसे, (२००८) 
महापालिका आयुक्‍त, लातूर 
महानगरपालिका, लातूर. 


हं श्री.जी.एम.बोडके, भाप्रसे, (२०१०) 


महापालिका आयुक्त, कल्याण 
डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण. 


डॉ.लीना बनसोड, भाप्रसे, (१९९९) 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, वाशिम. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री 
साईबाबा संस्थान विश्वस्त 
संस्था, शिर्डी. 


संचालक, » नागपूर. 


अतिरिक्‍त विभागीय आयुक्त, 
पुणे विभाग, पुणे. 


सह व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण 
कंपनी, कल्याण. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, नाशिक 


प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव Rat पदावर नियुक्‍ती 
करणे आव्यक असल्याने. 
प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव Rat पदावर नियुक्‍ती 
करणे आव्यक असल्याने. 
प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव Rat पदावर नियुक्‍ती 
करणे आव्यक असल्याने. 
प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव Rat पदावर नियुक्‍ती 
करणे आव्यक असल्याने. 
प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव Rat पदावर नियुक्‍ती 
करणे आव्यक असल्याने. 
प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव Rat पदावर नियुक्‍ती 
करणे आव्यक असल्याने. 


प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव Rat पदावर नियुक्‍ती 
करणे आव्यक असल्याने. 
प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव Rat पदावर नियुक्‍ती 
करणे आव्यक असल्याने. 
प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव Rat पदावर नियुक्‍ती 
करणे आव्यक असल्याने. 
प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव Rat पदावर नियुक्‍ती 
करणे आव्यक असल्याने. 


भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने 
नियुक्ती झाल्यामुळे प्रशासकीय 
कारणास्तव व लोकहितास्तव Rat 
पदावर नियुक्‍ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०/प्र.क्र.६६/२०१०/दहा 
अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम 


(दिनांक १५.०२.२०२० रोजी करण्यात या बदल्या) 
श्रीमती विनीता वैद-सिगल, भाप्रसे, | व्यवस्थापकीय संचालक, प्रशासकोय कारणास्तव व 
(१९९६) महाराष्ट्र रंगभूमी, चित्रपट व॒ । लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. सांस्कृतिक विकास महामंडळ, | करणे आवश्‍यक असल्याने. 
मुंबई. 
श्री.विजय सिघल, भाप्रसे, आयुक्‍त तथा संचालक, प्रशासकीय कारणास्तव व 


नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. नगरपरिषद प्रशासन, मुंबई. लोकहितास्तव Rat पदावर नियुक्‍ती 
करणे आव्यक असल्याने. 

श्री.विपीन इटनकर, भाप्रसे, (२०१४ । जिल्हाधिकारी, नांदेड प्रशासकीय कारणास्तव व 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा लोकहितास्तव Rat पदावर नियुक्‍ती 

परिषद, लातूर. करणे आवश्‍यक असल्याने. (श्री.पी.सिवा 
संकर, भाप्रसे यांचे दिनांक १३.०२.२०२० 
चे बदली Aa रद्द करून). 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०२००२१८१७२८१३८७०७ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Subhash Baban Ingal 
harashtra, ou=General 
Department, postalCode=400032, 


hi 
ff061387998F39ca303c7da669fe047 1ca884215afeb 


2.5.4. 
7e53ecc009e02: 
| | serial INumber=f03 19d46c62f9f6d7dbc200d9693539df215a2 
a ठे Nn Nn g a e 8c05d55971515ac3c87ddaa987, cn=Subhash Baban Ingale 


2020.02.20 10:42:49 +05'30 


(सुभाष इंगळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव (श्री.सिंह), 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव (श्री.खारगे), 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
५. संबंधित अधिकारी, 

संबंधित कार्यालय, 

मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 

निवड नस्ती. 


on SG O&M 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


